कै. रामलिंगाप्पा लामतुरे शासकिय वस्तुसंग्रहालय, तेर, 
जि.उस्मानाबाद शासकिय वस्तुसंग्रहाळयाच्या नवीन 
इमारत बांधण्याकरिता वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.बैठक-२०१६/प्र.क्र.१३२/सां.का.३, 
दि.०७.१०.२०१७ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
दि.१४.०३.२०१८. 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
दि.०४.०८.२०१८. 
४) शासन शुद्धीपत्रक पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/ 
सां.का.३, दि.२४.०८.२०१८ 
५) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
दि.२५.०३.२०१९. 
६) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
दि.११.०३.२०२० 
७) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
दि.३१.०३.२०२१ 
८) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
दि.१९.०१.२०२३ 
९) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 
दि.१८.०१.२०२४ 
१०) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे पत्र क्र.संग्रह २०२३/६६२, 
दि.२०.०२.२०२४ 


प्रस्तावना: 

दि. ०४ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी मंत्रीमंडळाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे झालेल्या 
विशेष बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार उस्मानाबाद (धाराशिव) जिल्ह्यातील तेर येथील कै. रामलिंगप्पा 
लामतुरे शासकीय वस्तुसंग्रहाळयासाठी नवीन इमारत बांधकामाच्या सार्वजनीक बांधकाम विभागाने तयार 
केलेल्या रु. १५.६८ कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कै.रामलिंगाप्पा लामतुरे शासकिय वस्तुसंग्रहालय, तेर, जि. 
धाराशिव येथील वस्तुसंग्रहालयाची नवीन इमारत बांधकामाकरीता आतापर्यंत रु.१३.२५ कोटी वितरीत 
करण्यात आली असून सदरची रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेव अंशदान स्वरूपात (Deposit 
Contribution //०॥९) ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. निधी उपलब्धतेनुसार आता कै. रामलिंगाप्पा 
SMG शासकिय वस्तुसंग्रहालय, तेर, जि. धाराशिव येथील वस्तुसंग्रहालयाची नवीन इमारत 
बांधकामाकरीता रू.२.४३ कोटी इतक्या vende वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक २०१६/प्र.क्र.१६२/सां.का.३ 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये कै. रामलिंगाप्पा लामतुरे शासकिय वस्तुसंग्रहालय, तेर, जि.उस्मानाबाद 
येथील वस्तुसंग्रहाळयाची नवीन इमारत बांधकामाकरीता रु.२,४३,००,०००/- अक्षरी दोन कोटी 
त्रेचाळीस लक्ष रुपये फक्त) इतक्या रक्‍कमेस वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरची रक्‍कम 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेव अंशदान स्वरूपात (Deposit Contribution work ) ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेड्डी-५, ४२०२ शिक्षण, क्रिडा, कला व संस्कृति या वरील 
भांडवली खर्च, ०४, कला व संस्कृती, १०६, वस्तुसंग्रहालये (००) (०१) शासकीय वस्तुसंग्रहालयाच्या 
नवीन इमारत बांधकामाबाबत (४२०२ ६४६२) ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर निधीतुन भागविण्यात यावा. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत त्यांनी असून सदर निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेव अंशदान स्वरूपात 
सुपूर्द करण्याची कार्यवाही करावी. 


०४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहाले संचालनालय यांनी उपरोक्‍त कामाकरिता झालेल्या एकूण 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे तसेच या कामाचा प्रगतीदर्शक अहवाल प्रत्येक महिन्याअखेर 
सादर करावा. 

०५. हा झासन निर्णय विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ४ मधील परिच्छेद 
क्र. २७ (२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२३ /प्र.क्र.४०/ अर्थ- ३, दिनांक 
१२ एप्रिल, 2022 अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥६॥॥/959॥॥9.90५९.॥)॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३३११८१०३७१६२३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUMANT DINKAR 
PASHTE 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहायक अभिरक्षक, रामलिंगाप्पा लामतुरे शासकिय वस्तुसंग्रहालय, तेर, जि.धाराशिव 
३. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
४.महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), मुंबई 
५.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), नागपूर 
६.महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८.जिल्हा कोषाधिकारी, धाराशिव. 
९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


